अति-महत्वाच्या / महत्वाच्या व्यक्तींच्या / 
अधिका-यांच्या वाहनांवर लाल /अंबर 
दिवा अनजञेय करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीआर ०५१९१/प्र.क्र. २१२/परि-२ 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०११. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर १३९७ /९९५/सीआर-३७/परि-२ , दिनांक ०३.०७.१९९५ 
२) शासन परिपत्रक क्र.एमव्हीआर १३९७/ ९९५/सीआर-३७/ परि-२, दिनांक ११.०२.१९९८ 
) शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीआर ०८१०/प्र.क्र. ५१५/परि-२, दिनांक १७.०९.२०१० 
४) शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीआर ०८१०/प्र.क्र. ५१५/परि-२, दिनांक 04,03,2023 


प्रस्तावना :- 


लाल/अंबर दिवा सुविधेचा गैरवापर टाळण्यासाठी / या विशयाचे गांभीर्य व 
अनन्य साधारण महत्व टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दि.३.७.१९९७ अन्वये अनुज्ञेय 
लाल/अंबर दिवा सुविधेसाठी गठीत केलेल्या समितीने आढावा घेवून पूर्वीचे सर्व आदेश 
अधिक्रमीत करुन शासन निर्णय दिं. १७.९.२०१० अन्वये सुधारित दिवा अनुज्यतेबाबतचे आदेश 
निर्गमित करण्यांत आले आहेत. तथापि, ही सुविधा अनुज्ञेय करण्यांकरीता महत्वाच्या व्यक्‍ती, विविध 
अधिकारी यांच्याकडून सातत्याने शासनास प्राप्त झालेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने समितीद्वारे 
विचारार्थ घेऊन केलेल्या शिफारशीनुसार ही सुविधा अनुज्ञेय करण्याबाबत प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


दिव्याची सुविधा नव्याने अनुज्ञेय करण्याबाबत समितीने दिनांक ११.०८.२०११ रोजी 
अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या बैठकी अन्वये केलेल्या 
शिफारशीस अनुसरून खालीलप्रमाणे लाल/ अंबर दिवा अनुज्ञेय करण्याबाबत याद्वारे शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


लाल दिवा सुविधा अनुज्ञेयता ere 
ce ग्राहक तक्रार नवारण आयांग, महाराष्ट्र गाज्य 


पोठासन अधिकारो आणि महाविद्यालय लवाद न्यायाधिकरण, मंबई विद्यापीठ 


CADocuments and Settings.\USER Desktop tra-2\R.G.GAIK WAD\lal . Amber divaGR.Iwp 


01... प्रत्येकी एका वाहनांस ) 


शासन निर्णय गृह विभाग, दिनांक १७.९.२९१० व दिनांक ५ मार्च, २०११ अन्वये 


विहित केलेल्या अटी व शर्ती कायम राहतील. 


३. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेताक २०११०९१७१०५३४२००१ असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


thee 


( भि. रा. are ) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव 

मा.मुखमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.उप मुखमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मंत्री /राज्यसंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 

सर्व अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 

प्रधान सचिव ( राजशिष्टाचार ), सामान्य प्रशासन विभाग 
सर्ब प्रधान सचिव /सचिव यांचे स्वीय सहायक 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र राज्य 
पीठासन अधिकारी आणि महाविद्यालय लवाद न्यायाधिकरण, मुंबई विद्यापीठ 
निबंधक, मानवी हक्‍क आयोग, मुंबई 

आयुक्त, अन्न ब औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अप्पर पोलीस आयुक्‍त, (वाहतूक ), मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व पोलीस आयुक्‍त /अधिक्षक 

मंडल रेल प्रबंधक, मध्य रेल्वे, मुंबई 

निवड नस्ती (परिबहन - २) 


